सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत)/(अनिवार्य) 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
“३४५१-सचिवालय-आर्थिक सेवा ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२१९/(प्र.क्र.१३१/२०१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१,मार्च २०२० 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“३४५१-सचिवालय आर्थिक सेवा ” या लेखाशीर्षाखाळी अनिवार्य रु.५,९६,९१,०००/- (अक्षरी रुपये 
पाच कोटी शाहान्नव लाख एक्यान्नव हजार मात्र) व कार्यक्रमांतर्गत रु.२,१०,४७,०००/- (अक्षरी रुपये दोन 
कोटी दहा लाख सत्येचाळीस हजार मात्र) असे एकूण रु.८,०७,३८,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी सात 
लाख अडतीस हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशेष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६१२११३२५४५२०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
S E E M A BA BA N CN = SEEMA BABAN JADHAV, C = IN 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = CO OPERATION 
J A D H AV MARKETING AND TEXTILE DEPT 
Date: 2020.06.12 11:41:00 +05'30' 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 


शासन निर्णय क्रमांकः आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.१३१/२०१९)/१७स 


७. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८. मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१०. उप सचिव(५स)/अवर सचिव (५स/१६स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


११. कार्यासन अधिकारी (१६स/रोख शाखा) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१४. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र -१ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२१९/(प्र.क्र.१३१/२०१९)/९७स दि.३१९.३.२०२० चे सहपत्र 
सने २०१९-२० या वर्षांच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समपित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,३४५१, सचिव्ालयीन आर्थिक सेवा (बचत ) (-) रक्‍कम असणा-या (अनिवार्व/कार्यक्रमांतर्गत ) योजना 


सन २०१९-२० चे अर्थसंकल्पिय त्बचत प्रत्याय —| =a 
अंदाज किंबा पुरक विनियोजन _ | करावयाची रक्‍कम क 
SEE, Se Sey Eee Tee a a aa 


(रुपये हजारात) 
देशांतर्गत प्रवास, १२-विदेश 
प्रवास,२०-इतरप्रशासकौय सेवा, देयके प्राप्त न 
झाल्याने,मा.अपर मुख्य सचिव/ सचित्र यांचा बिदेश दौरा 
झाला नसल्याने ब कर्मचा-यांचे कामानिमित्तचे दौरे कमी 


७ ..________ are) 
अतिकालिक भत्ता,११- 
झाल्याने बचत.तसेच १३ कार्यालयीन खर्च अंतर्गत 


२१०६८१ -५९६९१ १५४१९० 7 
२१३८८१ 
पुन्हा विभागास परतत केल्याने बचत. २८-व्यावसायिक 
अंतिम टप्प्यातील आदेश पारित न झाल्यामुळे तरतृद 


सार्वजनिक बांधकाम विभागास अदा केलेली रक्‍कम 
सेवा- अंतर्गत कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे 
सर्मपत. 
१७-संगणक- अंतर्गत GEM PORTAL द्वारे खेरदी 
| 
a [२९१८८९ 
मुळ तरतूद २५०० -१७१९ Wek प्राधान्याने चालू असल्यामुळे तसेच कोविड-१९ या 
विषाणूच्या प्रारदूभावामुळे तरतूद अखर्चित. 


a कुला ककल मुका 1... लत 
विभाग खुद्द व त्यांचे 


३४५१- सरचिवालयोन आधिक सेवा, 'सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग fart खुद्द संगणक 
०९० ,सचिवालयीन (०२)(०३)(३४५१ २७५५) खरेदीचे रु.१.९१ लाख रकमेचे देयक पारित न झाल्यानें 
मुळ तरतूद २९२० -२२०५ ७१५ 
मुळ त्तरतूद १७६०६ -९७१९२२ VEN कार्यासनाकडून ई-गव्हर्नन्स योजनेचे प्रस्ताव कमी 
प्रमाणात प्राप्त झाल्याने अखचित. 


तसेच सदर योजनेअंतर्गत आस्था-२ कडून मागणी 
aes तती 
२०५२७ "१९३२८ ११९९ 


०९०,सचिवालयीन,(०१)(०१) (३४५१ ०३०४) 


ard) 


३४५१- सचिबालयीन आर्थिक सेबा, ००३(००)(०१) राज्यातील शेतक-यांसाठी कर्जमुक्ती योजनेचे कामकाज 


(३४५१ २९०६) 


नसल्याने तरतूद अखर्चित. 


कटकार i ce 
[avers २०४७ 8९७०011100] 


[ara [३९३८८२ 
ल 


३४५१ सचिवालयीन आर्थिक Bar 


